सन 2022-23 या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 
मागणी क्रमांक व्ही-२,*२८५२-उद्योग ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२२/(प्र.क्र.१२५/२०२२)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ मार्च, २०२३ 
शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२८५२-उद्योग ” या लेखाशीर्षाखाली एकूण अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत रु.१,२६,५०,०००-/- (अक्षरी रुपये 
एक कोटी सहवीस लाख पन्नास हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम fears शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४१९१८५११४०७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3cc 1 bfc4eca4bcabffsfcd46a 
a 


cba37328f15459ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C3B10586D38B4D3239FCDF3FDFD468A90A501B 
4CCA758083258832D5F17859FB, cn=SEEMA BABAN JADHAV 
Date: 2023.04.19 18:58:01 +05'30' 
(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

७. Cash, PAM संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. कक्ष अधिकारी टेक्स-१अ/ब, टेक्स-५ सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


ete इतर 
अनुशंगिक बाबींकरिता 


वस्त्रोद्योगाच्या वेगवेगळया 


विवरणपत्र -९ 


शासन निर्णय क्रमांक आसुअँ/प्रत्यपि-२२२२/(प्र.क्र.१२५/२०२२)/१७स दि.३१.१.२०२३ चे सहपत्र 
सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२,२८५२,उद्योग (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत ) योजना 


घटकांचा/योजनांचा अभ्यास २८५२- उद्योग, २०२, वस्त्र निर्माण,(०१)(०२) (२८५२ ०५०५) 
करणे,संशोधन करणे,पाहणी करणे 


एकूण (२०२) 


'सन २०२२-२०२३ 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा 
पूरक बिनियोजन 


एकूण २८५२,उद्योग (कार्यक्रमांतर्गत ) ieee ol 


(रुपये हजारात) 


सन २०१४ व सन २०१५ मध्ये देण्यात 
आलेल्याविभागाच्या जाहिरातींच्या एकूण रक्‍कम 
रु.१,००,९०,५७४/- इतक्या रकमेच्या देयकांना 
मा.मंत्रिमंडळाची मान्यत्ता घेण्याबाबत वित्त विभागाने 
निर्देशित केल्यामुळे प्रस्ताव नामंजूर केल्यामुळे तरतूद 


आयुक्‍त वस्त्रोद्योग नागूपर यांचेकडून अनुदान 
मागणीबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याने तरतूद 


i 
i 
i 


